(१४ पैकी शासन निर्णय क्रमांक 9) 
फौजदारीखटल्यातीलसिध्दापराध प्रमाण 


वाढविण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत... 


खटल्याच्या सुनावणीमध्ये व्हिडीओ 
कॉन्फरंसिंगचा वापर करण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक -डीपीपी-२०१५/प्र.क्र.३७८/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, दुसरा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक :-२८जुले,२०१६ 


वाचा- शासन निर्णय क्रमांक-डीपीपी-२०१२/प्र.क्र.१०/पोल-१०, 
दिनांक १२ मे २०१५. (यापैकी शासन निर्णय क्रमांक (9) 


शासन शुध्दिपत्रक 
उपरोक्त शासन निर्णयामधील प्रस्तावनेच्या चौथ्या ओळीतील पोलीस अधिकारी, वैद्यकिय 
अधिकारी यानंतर "न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयामधील वैज्ञानिक तज्ञ" यांचा 
समावेश करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णयाच्या परिच्छेद क्रमांक १ येथील दुसऱ्या ओळीत पोलीस अधिकारी, वैद्यकिय 
अधिकारी यानंतर " न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयामधील वैज्ञानिक तज्ञ" 
यांचा समावेश करण्यात येत आहे आणि 


परिच्छेद क्रमांक ४ येथील पहिल्या व दुसऱ्या ओळीत पोलीस अधिकारी, वैद्यकिय अधिकारी 
यानंतर " न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचाळलनाळलयामधील वैज्ञानिक तज्ञ" यांचा समावेठा 
करण्यात येत आहे.. 


सदर शासन शुध्दिपत्रक विधि व न्याय विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र. २१५/३४२/दिवाणी 
/गोपनीय-अ /दि. २०.०६.२०१६अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१६०७२८१२२०२३६६२९ असा आहे. 
हा areal डीजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Dattatray Santaram Patil 


D tt t DN: c=IN, o=G t Of Mah htra, 
attatray 10 1 4000 
S p t Fy | st=Maharashtra, cn=Dattatray Santaram 
Patil 
a Nn t a r a mM a | oe 2016.07.28 12:26:20 +05'30' 
(द.सं. पाटील ) 


उप सचिव (विधि), गृह विभाग 
प्रति, 


१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः डीपीपी-२०१५/प्र.क्र.३७८/पोळल-१० 


. अपर मुख्य सचिव (गृह), मंत्राळय मुंबई. 

३. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य 
. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,राजभवन, मुंबई 

५. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

६. प्रधान सचिव व विधी परामर्शी, विधी व न्याय विभाग मंत्रालय, मुंबई 
. प्रधान सचिव, विशेष, मंत्रालय, मुंबई 

८. महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक),१८ वा मजला नवीन प्रशासकीय भवन, 

मुंबई-४०० ३२ 

९. सर्व पोलीस आयुक्‍त 

१०. सह सचिव/उप सचिव, पोळ-४, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११. सर्व कार्यासने गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


